महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीस 
सहाय्यक अनुदान मंजूर व वितरित 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: एमसीझेडएमए २०२४/प्र.क्र.५/तां क-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ मार्च, २०२४ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक : एमसीझेडएमए २०२४/प्र.क्र.५/तां क-४, दि. १३ मार्च, २०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परीच्छेद क्र.२ मधील अनुक्रमांक ४ मधील मजकुराच्या 
पुढे खालील मजकूराचा समावेश करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणासाठी (MCZMA) रु. ३ कोटी ५० लक्ष इतका निधी प्रस्तुत 
शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. सदरनुसार देण्यात येणारे अनुदान Wares आहे. त्यानुसार सदर 
वितरीत केलेला निधी खर्च झाल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागास सादर केल्यानंतर निधीचा पुढील हफ्ता 
वितरीत करण्याच्या शर्तीसह वितरीत करण्यात येत आहे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०३१९१४२१३९१३०४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MADANE VISHAL VISHWAS 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


bb0ed28a897fc87f69fe8807b3d9428966ce3233edb83a20c3 


8834c19f2e3793, postalCode=400032, ‘Mahi 


arasht 
V | S H WA S serial INumber=CB16DB1CC002E115B709A8CA348A6483883493AAFS 
5 


3B7BE25836CDA1B57FF2DC, -MADANE VISHAL VISHWA: 


Date: 2024.03.19 14:32:20 +05'30' 


(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, 
२. अध्यक्ष, महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा अ.मु.स. पर्यावरण व वा.ब. विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा से हकदारी / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र मुंबई/नागपुर 
४. संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई 
५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी मुंबई 
८. वित्त विभाग, व्यय-१६ / अर्थसंकल्प ७, मंत्रालय, मुंबई, 
९. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवड नस्ती, पर्यावरण व वा.ब. विभाग, मुंबई. 


